सन 2029-22 या वर्षासाठी आदिवासी 
सेवक पुरस्कारासाठी निवड केलेल्या 
व्यक्तींची नावे रद्द करण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
आदिवासी विकास विभाग 
शासन निर्णय क्र. आसेपु- २०२०/प्र.क्र.२७/का-१४ 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२. 
दिनांक:- २८ नोव्हेंबर, २०२३ 


वाचा:-१) शासन निर्णय, आदिवासी विकास विभाग, क्र- आसेपु-२०२०/प्र.क्र.२७/का-१४,दिनांक २३/११/२०२३ 
२) आयुक्‍त, आदिवासी विकास,नाशिक यांचेकडील दि.२८/११/२०२३ रोजीचा प्रस्ताव 


शासन निर्णय:- 

वाचा मधील अनुक्रमांक १ येथील शासन निर्णयान्वये सन २०१९-२०,सन २०२०-२०२१,सन २०२१-२२ 
व सन २०२२-२३ या चार वर्षासाठी आदिवासी सेवक पुरस्कारासाठी निवड केलेली आहे. वाचामधील 
अनु.क्रमांक २ येथील प्राप्त प्रस्तावानुसार आदिवासी सेवक पुरस्कारासाठी निवड केलेल्या व्यक्तींपैकी सन 
२०२१-२२ या वर्षासाठी आदिवासी सेवक पुरस्कारासाठी निवड केलेल्या खालील व्यक्तींची नावे ही या शासन 
निर्णयाद्वारे रद्द करण्यात येत आहे. 


अ.क्र. प्रकल्प कार्यालय ए.आ.वि.प्र. व्यक्तीचे नाव व्यक्तीचा पत्ता 

१. मुंबई श्री.केसन मारूती तळपाडे । १११/8/२ गुलमोहर का. आप. 
सोसायटी गोराई -१ बोरीवली प. 
मुंबई- ४०००९१ 

२. चंद्रपूर डॉ. मधुकर गणपत कोटनाके । मु बिरसामुंडा नगर, बामणवाडा 
पो.चुनाळा,ता.राजुरा जि. चंद्रपूर 
४४२९०५ 


सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संकेताक क्रमांक २०२३११२८१५४८१८८३२४ असा आहे. हा निर्णय डिजीटल 
स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


SATISH Samson 
VITHALRAO KOVE पक्या 
(सतीश वि.कोवे) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


प्रति, 
१. मा. राज्यपाल, महाराष्ट्र राज्य यांचे सचिव,मलबार हिल,मुंबई. 


शासन निर्णय क्रमांकः आसेपु- २०२०/प्र.क्र.२७/का-१४ 


२. मा.सभापती,महाराष्ट्र विधानपरिषद,महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय,मुंबई. 

३. मा.अध्यक्ष, महाराष्ट्र विधानसभा,महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय,मुंबई. 

४. मा.विरोधी पक्षनेता विधानपरिषद/विधानसभा, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय, मुंबई. 
५. मा.उपसभापती, महाराष्ट्र विधानपरिषद,महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय,मुंबई. 
६. मा.उपाध्यक्ष,महाराष्ट्र विधानसभा,महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय,मुंबई. 

७. मा. मुख्यमंत्री, महाराष्ट्र राज्य यांचे प्रधान सचिव,मंत्रालय,मुंबई 

८. मा. मंत्री, आदिवासी विकास यांचे खाजगी सचिव, मंत्राळय,मुंबई 

९. सर्व मा. मंत्री यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय,मुंबई 

१०.सर्व विधानसभा / विधान परिषद सदस्य 

११.मुख्य सचिव, महाराष्ट्र राज्य, यांचे सह सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 

१२.सचिव, आदिवासी विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई 

१३.सर्व विभागीय आयुक्‍त,महसूल विभाग सर्व 

qv aga, आदिवासी विकास, महाराष्ट्र राज्य, नाशिक 


१५.महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता) महाराष्ट्र १/२, मुंबई / नागपूर 


१६.महाळेखापाल (लेखा परीक्षा) महाराष्ट्र 9/2, मुंबई / नागपूर 


१७.अपर आयुक्‍त, आदिवासी विकास, ठाणे, नाशिक, नागपूर, अमरावती 
16. AGHA, आदिवासी संशोधन व प्रशिक्षण संस्था, पुणे 
१९.सर्व जिल्हाधिकारी 


२०. व्यवस्थापकीय संचालक, महाराष्ट्र राज्य, आदिवासी सहकारी आदिवासी विकास महामंडळ मर्या.नाशिक 


२१.. व्यवस्थापकीय संचाळक, wart आदिवासी वित्त विकास महामंडळ, नाशिक 


२२. सर्व मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद 


२३. सर्व प्रकल्प अधिकारी, एकात्मिक आदिवासी विकास प्रकल्प 

२४.अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई 

२५. जिल्हा कोषागार अधिकारी, नाशिक 

२६. सर्व मंत्रालयीन विभाग 

२७.सर्व सह सचिव/उप सचिव/अवर सचिव/कक्ष अधिकारी,आदिवासी विकास विभाग,मंत्रालय,मुंबई. 
२८.महासंचालक माहिती व जनसंपर्क संचालनालय,मुंबई. 


२९.माहिती व प्रसिध्दी संचालनालयातील आदिवासी विभागाचे संपर्क अधिकारी(५प्रती) 


३०.निवड नस्ती.(का.१४) आदिवासी विकास विभाग,मंत्राळय,मुंबई. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


